जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, 
वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक ०१.०१.२०१२ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२१ 
वाचा :- 
१ ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : झेडएनजी-१०१२/प्र.क्र.9५/आस्था-४, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१३. 


२) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपअ-२०१८/प्र.क्र.९/आस्था-४, 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भ क्रमांक १ च्या परिपत्रकामध्ये श्री. एस.जी.गंगथडे यांचे नाव अ .क्र.२१४ मध्ये असून 
त्यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक ०८/०३/१९९९ असा दर्शविण्यात आला होता . 


२. तदनंतर, संदर्भ क्रमांक २ च्या परिपत्रकामध्ये श्री .एस.जी.गंगथडे यांचा नियमित नियुक्‍ती 
दिनांकात रिट PRM क्र.१०३९५/२०१६ मधील आदेशानुसार सुधारणा होऊन त्यांचा नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक ०४/०४/१९९२ असा निश्चित करण्यात आला . 


३. त्यामुळे सदर शासन शुध्दीपत्रकाव्दारे संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकामध्ये श्री. एस.जी.गंगथडे 
यांचे नाव सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार अ.क्र. ७१ अ येथे दशविण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था-४ 


Bs सदर INA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥80व959॥॥89.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१९१३२९५०४६२० असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 
DN: c=IN, o=Government Of 


e 
R a V | N d [| a Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc214540 


e e 
| ५ h Wa i G | 4 | 99d86f4055bb93d2941d289397e25bfdb 


dae6b, cn=Ravindra Ishwar Giri 
Date: 2021.04.19 14:59:16 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 
शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास 
आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

४. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था-४ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था-४, दिनांक १९.०४.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2092 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नावा जिल्हापरिषद | जन्म दिनांक | शौक्षणिक पात्रता AIG नियुक्तीचा प्रवर्ग ERISA शेरा 
दिनांक परीक्षा उत्तीर्ण-सुट 
१ | 2 3 =r षु ६ शि:आ ८ ९ 
भाग-१ (पदवीधर) 
७१अ श्री. एस.जी.गंगथडे | लातूर ०३.०५.१९६७ | एएमआई ०४.०४.१९९२ | खुला उत्तीर्ण पदोन्नत 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


